उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 
यांचे अधिपत्याखालील ६९१ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ सप्टेंबर , २०२०. 


१) उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ पुणे यांचे पत्र क्र.ठसआसे/अस्थायी पदे/ग्रामीण 
रुग्णालये/२०२०-२१/न.क्र.४९२०/२०२०, दि.०९.०३.२०२० 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-५/टे-४/०४ 
अस्थायी पदे/७७८-८०/२०, दि.०९.०३.२०२० 

३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे यांचे पत्र क्र.ठसआसे/अपदे/न.क्र. /कक्ष- 
११/२०२०/१५पदे/५१४०/२०२० दिनांक १३.०३.२०२० 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-१२/पुणे 
मंडळ पुणे/अपदे/सन २०२०-२१/४००८-२२/२०, दि. ०८.०६.२०२० 

५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
७अ/अस्थाई पदे/पुणे पदे/१४८४-८५/२०२० , दि.०८.०७.२०२० 

६) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक.अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 
दि. ०८.०७.२०२० 

७) शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक.अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 
दि. २९.०७.२०२० 

८) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या आरोग्य 
संस्थांमधील ६९१ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन अ.क्र. ६ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये, दि. १.०६.२०२० 
ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य 
सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. १ ते ५ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


2. 


या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 


आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळील आरोग्य संस्थांमधील ६९१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१०४६२४)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३- 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-५ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१००३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
०१०- किमान गरजा कार्यक्रम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(०१) (४५) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (2290 जी२९८) 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ००१- संचालन व प्रशासन, ००१ (१) आरोग्य सेवा 
संचालनालय (२२१०००९३) * 

८ | ART क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा , ००१- संचालन व प्रशासन, ००१ (४) - गट विकास अधिकारी 
(२२१००३७१) ” 

९  । मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ०११- संचालन व प्रशासन, ००१ (२) प्रादेशिक कार्यालये (२२१००३५१)” 
वि ० | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१०- 
किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१ ) 
(०२) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयांचा दर्जावाढ करणे(२२१००५३१) ” 


४. हा हासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ३१.०८.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. पुढील वेळी प्रस्ताव पाठविताना परिमंडळातील सर्व कार्यालयांसाठी सोबतच्या परिशिष्टातील 
अ मधील नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००३१११७०१०५०६१७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


hd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c9470 
3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869f 
a a V eC a2e5835af215c6a80eaest70eat87b0ci68d63F, 
cn=Pradip M Balkavde 
tL qs __ Date: 2020.09.22 14:47:10 +05'30' 
(प्र.मो.बलकँवँडी 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे . 

९. जिल्हा शल्य चिकित्सक , पुणे/सोलापूर 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / सोलापूर 

११.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 
यांचेमार्फत) 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


दिनांक - २२ सप्टेंबर,२०२० सोबतचे विवरणपत्रो 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


२ 


३ 


4 


Oo ee) 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
पुणे मंडळ, पुणे यांचे 
आस्थापना 


२८ 


१) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, गट अ-१ 
२)सहाय्यक अधिक्षक-२ 
३)वरिष्ठ लिपिक-३ 
४) कनिष्ठ लिपिक-३ 

) 

) 

) 


पौलिपिक टंकळेखक-१ 
६) लघुलेखक-१ 
७औषधनिर्माता-१ 
८)दुरध्वनीचालक-१ 
९)वाहनचालळक-१ 
१०) शिपाई-१ 

एकूण १५ 


जिल्हा रुग्णालय, औंध 
जि.पुणे 


४४२ 


३६८ 


१) वैद्यकीय अधिकारी-५ 
२) पाठ्यनिर्देशिका-१ 
३)बालरोगतज्ञ परिसेविका-१ 
8) मनोरुग्णतज्ञ परिसेविका-१ 
) 
) 
) 


o~ 


५)सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका-१ 
६) परिचारिका-१ 

७परिसेविका-५ 
८)अधिपरिचारिका-२२ 

९)वरिष्ठ लिपिक-१ 

qo) कनिष्ठ लिपिक-१ 
११)रक्‍्तपेढी तंत्रज्ञ-१ 
१२) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 
१२)क्ष किरण तंत्रज्ञ-१ 
१४औषधनिर्माता-१ 
१५) सफाईगार-१२ 
१६) नाभिक-१ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


३ 


वि 


4 


१७) शिपाई-२ 

१८) कक्षसेवक-१० 

१९) पाळणाचालक-१ 

२०) सहाय्यक स्वयंपाकी- 

२१)अपघात विभाग सेवक-१ 

22) बाह्यरुग्ण सेवक-१ 
) 
) 
) 


23) आया- 

२४) धोबी- 

24) शास्रक्रियागार परिचार- 
एकूण ७५ 


प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, औंध 
छावणी, पुणे-२७ 


१)लेखा अधिकारी (प्रशिक्षण 
२)कार्यालयीन अधिक्षक-१ 
३)कनिष्ठ लिपीक-१ 
४शिपाई-१ 

एकुण पदे ०४ 


उपजिल्हा रुग्णालय, मंचर 
जि.पुणे 


Os 


१) वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) (हास््रक्रिया)-१ 


2) वैद्यकीय अधिकारी (गट ३) RTT 
प्रसुतीतज्ञ)-१ 

३)बधिरीकरण शास्त्रज्ञ (गट 3H) 

४ वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-२) (भिषक)- 

५) वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) (बालरोग) rca 
६) वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) (नेत्रजाल्य 
चिकित्सा)-१ 

७ वैद्यकीय अधिकारी (गट अ) (दंत 
चिकित्सा)-१ 


८)वैद्यकीय अधिकारी(गट आ)(अपघात कक्ष)- 


९) वैद्यकीय अधिकारी (गट ब)-१ 

qo) सहायक अधिसेविका (गट क)-१ 
१) परिसेविका-५ 

१२) अधिपरिचारीका-२० 

१३) भौतिकोपचार तज्ञ-१ 


२ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


३ 


वि 


५ 


१५) आहारतज्ञ-१ 

१६) रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ-२ 

१७ क्ष-किरण तंत्रज्ञ-१ 

१८) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

१९) ईसीजी तंत्रज्ञ-१ 

२० औषध निर्माता-२ 

२१) प्रयोगशाळा सहायक-२ 

२२) भांडार तथा वस्त्रपाल-१ 

२३) बाहयरुग्णसेवक-१ 

२४) अपघात विभाग सेवक-३ 

24) रक्‍तपेढी परिचर-१ 

२६) शास्त्रक्रिया गृहपरिचर-२ 

२७) कक्षसेवक -६ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२८) व्रणोपचारक-१ 
२९) सफाईगार-१ 
30) शिपाई-१ 
३१) प्रशासकीय अधिकारी (गट ब) -१ 
३२) कार्यालयीन अधिक्षक (गट क)-१ 
३३) वरिष्ठ लिपीक-१ 
३४) कनिष्ठ लिपीक-१ 
३५) बाहयरुग्ण लिपीक-१ 
३६) दंतठाल्य चिकित्सक (गट ब)-१ 
३७ दंत यांत्रिक-१ 
३८) अधिपरिचारीका (गट-क)-१ 
३९) सहायक (गट-ड)-१ 
एकुण पदे ७४ 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
बारामती 


४९ 


१) बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, (गट ओ)-१ 

२) वैद्यकीय अधिकारी, (fsa) (गट आ)- १ 

३) वैद्यकीय अधिकारी, (बालरोग) (गट आअ)- १ 
४ वैद्यकीय अधिकारी, (अस्थिव्यंग)(गट ओ)- १ 
५) वैद्यकीय अधिकारी, (नेत्रशाल्यचिकित्सा) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


३ 


वि 


4 


(गट 3) 9 
६) वैद्यकीय अधिकारी,(दंतचिकित्सा)गट अ-१ 
७ वैद्यकीय अधिकारी,(अपघात कक्ष)गट अ-४ 
८) वैद्यकीय अधिकारी, (गट ब)- १ 
९) सहायक अधिसेविका, (गट क)-१ 
१०) परिसेविका-५ 
११) अधिपरिचारीका-२० 
१२) भौतिकोपचार तज्ञ -१ 
) 
) 


93) आहार तज्ञ-१ 

१४) रक्तपेढी तंत्रज्ञ-२ 

१५ )क्ष-किरण तंत्रज्ञ - १ 

१६)प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

१७) ईसीजी तंत्रज्ञ-१ 

१८)औषध निर्माता-२ 

१९) प्रयोगशाळा सहाय्यक,( गट क)-२ 

२०) प्रशासकीय अधिकारी, (गट ब)-१ 
एकूण पदे -४९ 


स्री रुग्णालय, बारामती 


&& 


१) वैद्यकीय अधिक्षक- १ 

२) वैद्यकीय अधिकारी, (स्री रोग प्रसूती तज्ञ) 
गट अ -१ 

3) TENTH शास्त्रज्ञ-१ 

४ वैद्यकीय अधिकारी, (क्ष-किरण शास्त्रज्ञ )-१ 
५) वैद्यकीय अधिकारी, (बघिरीकरण)-२ 
६वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) (गट-अ) -२ 
७वैद्यकीय अधिकारी, (स्री रोग प्रसूती तज्ञ) 
गट अ-३ 

८) वैद्यकीय अधिकारी,गट अ-५ 

९) सहाय्यक अधिसेविका, गट क -१ 
१०)प्रशासकीय अधिकारी (गट ब)-१ 

११) परिसेविका -५ 

१२बालरोग परिचारीका-८ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


३ 


वि 


५ 


१३) अधिपरिचारीका-२० 
१४)भौतिकोपचार तज्ञ-१ 
१५)आहारतज्ञ-१ 
१६)रक्‍्तपेढीतंत्रज्ञ-२ 
१७) क्ष-किरण तंत्रज्ञ-२ 
१८)प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-२ 
१९) ईसीजी तंत्रज्ञ-१ 
२०) औषधनिर्माता-३ 
29) प्रयोगशाळा सहायक (गट क)-३ 
एकुण पदे ६६ 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
इंदापूर , दौंड , भोर, 
अकलूज, करमाळा 


२२३५ 


२१० 


१) वैद्यकीय अधिकारी (दंतचिकित्सा), 

कक्षसेवक , सहाय्यक गट ड (प्रत्येकी एक) - 

इंदापूर ,दौंड, भोर, अकळूज, करमाळा 

२) अधिपरिचारिका- इंदापूर ,दौंड, भोर, 

अकलूज, करमाळा -(प्रत्येकी दोन) 
एकूण पदे-२५ 


ट्रामा केअर युनिट, मंचर 
जि.पुणे 


१५ 


१) वैद्यकीय अधिकारी, (गट ओ)- २ 

२) अभियंता शल्यचिकित्सक, (गट आ)--१ 
३) बघिरीकरण शास्त्रज्ञ, (गट आ)-२ 

x) परिसेविका, गट क-१ 
) 
) 
) 


4) अधिपरिचारिका, गट क -3 

६) वाहनचालक-१ 

७ 
सफाईगार-२ 

एकूण पदे-१५ 


ट्रामा केअर युनिट, चांडोली 
खेड राजगुरुनगर जि.पुणे 


१) वैद्यकीय अधिकारी, (गट ओ- २ 
2) अभियंता शल्यचिकित्सक,(गट अ) -१ 
३) बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट अ-२ 

४) परिसेविका, गट क-१ 

५) अधिपरिचारिका, गट क -३ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


३ 


18: 


५ 


एकूण पदे-०९ 


। Oo 


जिल्हा शल्यचिकित्सक 
कार्यालय, सोलापूर 


१)जिल्हा शल्य चिकित्सक-१ 
२निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्यसंपर्क)-१ 
३) प्रशासकीय अधिकारी-१ 
) 
) 
) 


४ आरोग्य परिचारिका-१ 
५) कार्यालयीन अधिक्षक-१ 
६) लेखापाल / सहाय्यक अधिक्षक-१ 
७ सांख्यिकी सहाय्यक-१ 
८) वरिष्ठ लिपिक-१ 
एकूण पदे ८ 


। १ 


उपजिल्हा 
रुग्णालय,पंढरपूर 


र्ट 


८६ 


१) वैद्यकीय अधिकारी (गट-आ)-१ 

२) दंतचिकित्सक-१ 

३) परिसेविका-१ 

४) अधिपरिचारिका-४ 

५) दंतयात्रिक-१ 

६) प्रयोगशाळा सहाय्यक-१ 

७) अपघात विभाग सेवक-१ 

८) कक्षसेवक-१ 

९) सहाय्यक, गट ड-१ 
एकूण पदे-१२ 


१२ 


ग्रामीण रुग्णालय, होटफळ 


१५ 


१) वैद्यकीय अधिक्षक- १ 

2) वैद्यकीय अधिकारी- 3 

3) अधिपरिचारिका-७ 

४) क्षकिरण तंत्रज्ञ-१ 

५) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

६) औषधनिर्माता-१ 

७ प्रयोगशाला सहाय्यक, गट क- १ 
एकूण पदे १५ 


१३ 


ग्रामीण रुग्णालये, 
निमगाव केतकी / घोडेगाव 


९७७ 


७८६ 


१ वैद्यकीय अधिकारी - ३४ (प्रत्येकी एक) 
२) अधिपरिचारीका - ३४ (प्रत्येकी एक) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१५१/आरोग्य-३अ 


अ. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 

क्र मंजूर पदे | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 

Es 2 3 | 8 4 
/ वडगाव मावळ 3) कक्षसेवक - ३४ (प्रत्येकी एक) 
/राजगुरुनगर/ पौड/ रुई/ दंतचिकित्सा विभागातील पदे- 
शिरुर/वेल्हा/नारायणगांव ४) दंत चिकित्सक - 33 (प्रत्येकी एक) - 
/ सुपा / सासवड/ (ग्रामीण रुग्णालय, मंचर वगळून ) 
काळेकॉलनी / मंचर/ जुन्नर ५) दंत सहायक (गट-ड) - ३३ (प्रत्येकी एक) 
/ बारामती/ यवत/ न्हावरा (ग्रामीण रुग्णालय, मंचर वगळून) 
/ आळंदी/ जेजूरी/ चाकण 3) औषध निर्माण अधिकारी-२३ 
/ शिक्रापुर / पांगरी/मोहोळ (घोडेगांव,चांडोली, चाकण, जुन्नर, जेजुरी, 
/ नातेपूते/ मंगळवेढा नारायणगाव, यवत, रुई, सासवड, 
/ कुर्डुवाडी / सांगोला अक्कलकोट, कुर्डुवाडी, नातेपुते, बार्शी, 
/अक्कलकोट/बार्शी/ माढा मंगळवेढा, मंद्रुप, माढा,माळशिरस, मोहोळ, 
/ मंद्रुप/ करकंब वडाळा, सांगोला, पाटण, वडूज, वाई येथील 
/माळशिरस / वडाळा ग्रामीण रुग्णालयांकरीता प्रत्येकी एक) 

एकुण पदे १९१ 

१४ | जिल्हा आरोग्य अधिकारी ३५ शि १) तालुका आरोग्य अधिकारी, गट अ-३५ 
जिल्हा परिषद पुणे, एकुण पदे ३५ 
सोलापूर, सातारा यांचे 
आस्थापनेवरील तालुका 
आरोग्य अधिकारी 

१५ | जिल्हा परिषद अंतर्गत yoy | ४०७ ।१)वैद्यकौय अधिकारी-९८ 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एकूण पदे ९८ 
पदे (पुणे, सोलापूर, सातारा) 

एकूण २५७१ | १८८० | ६९१ 
(अंदाजे) | (अंदाजे 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


